राज्यातील सन २०२३ च्या खरीप हंगामामधील 
कापूस व सोयाबीन उत्पादक शोतकऱ्यांना 
अर्थसहाय्य देण्याबाबत अतिरिक्त सूचना 
देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४ /प्र.क्र. ४५/४ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक: २७ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा :- १ कृषिव पदुम विभाग, शासन निर्णय सम क्रमांक दि. २९ जुले, २०२४ 
२) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय सम क्रमांक दि. ३० ऑगस्ट, २०२४ 
३) मा.मुख्य सचिव कार्यालयाची दि.२४ सप्टेंबर, २०२४ ची टिप्पणी. 


प्रस्तावना :- 

मा. उप मुख्यमंत्री तथा मंत्री, वित्त यांनी दि.०५ जुले, २०२४ रोजी, सन २०२४-२५ च्या 
अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये केलेल्या घोषणेच्या अनुषंगाने, राज्यातील सन २०२३ च्या 
खरीप हंगामातील ई-पिक पाहणी पोर्टलवर नोंदित असलेल्या कापूस व सोयाबीन उत्पादक 
शेतकऱ्यांना ०.२ हेक्‍टरपेक्षा कमी क्षेत्रासाठी सरसकट रु.१००० तर ०.२ हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी 
त्यांच्या क्षेत्रानुसार प्रति हेक्टर रु.५,००० (२ हेक्टरच्या मर्यादेत) अर्थ सहाय्य देण्यासाठीच्या 
प्रस्तावास मा.मंत्रिमंडळाच्या दि.११ जुले, २०२४ च्या बैठकीत मान्यता देण्यात येऊन, त्याअनुषंगाने 
संदर्भ १ नुसार अर्थसहाय्य मंजूर करण्याबाबतचा शासन निर्णय दि. २९ जुले, २०२४ रोजी निर्गमित 
करण्यात आलेला आहे. सदरचे अर्थसहाय्य संबंधित कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना 
वितरीत करण्यासाठीची कार्यपध्दती संदर्भ क्र.? येथील दि.३० ऑगस्ट, २०२४ च्या शासन 
निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आली होती. 

संदर्भ क्र.३ येथील मा.मुख्य सचिवांच्या टिप्पणीस अनुसरून, दि.२३ सप्टेंबर, २०२४ रोजी 
झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये मा. मंत्रिमंडळाने दिलेल्या निदेश्ाच्या अनुषंगाने, अतिरिक्‍त सूचना 
निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय: 
दि.२३ सप्टेंबर, २०२४ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये मा. मंत्रिमंडळाने दिलेल्या 
निदेश्ाच्या अनुषंगाने, राज्यातील सन २०२३ च्या खरीप हंगामामधील कापूस व सोयाबीन उत्पादक 
शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य देण्याबाबत पुढीलप्रमाणे अतिरिक्‍त सूचना देण्यात येत आहेत. 
(9) सन २०२३ च्या खरीप हंगामामध्ये ज्या होतक-यांनी कापूस व सोयाबीन या पिकाची 
लागवड केली आहे व ई-पिक पाहणी पोर्टलवर नोंद नाही मात्र, संबंधित तलाठी यांच्याकडे 
0/92 उताऱ्यावर या लागवडीची नोंद आहे अशा शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य अनुज्ञेय 
करण्याबाबत तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४ /प्र.क्र. ४५/ YA 


2) ई-पिक पहाणी पोर्टलवर नोंद केलेल्या MAHA SM संमती पत्रास अनुसरून आधार 
संबंधी माहिती पोर्टलवर भरल्यानंतर, त्यानुसार संबंधित होतकऱर्‍याच्या आधार संलग्न बँक 
खात्यामध्ये अर्थसहाय्य वितरणाची कार्यवाही करण्यात यावी. 

(३) महा आयटीने ई-पिक पाहणी पोर्टल वरील संबंधित शोतकऱ्याचे नाव आणि आधार प्रमाणे 
नाव जुळवणी करून त्यासाठीचे मॅचिंग पर्सेटेज ९०% पर्यंत अनुज्ञेय ठेवणेबाबतची 
कार्यपध्दती वगळण्यात येत आहे. 

सामायिक खातेदारांच्या बाबतीत जे सामायिक खातेदार अन्य खातेदारांची संमती घेऊन 
स्वघोषणा प्रमाणपत्र सादर करतील अशा खातेदाराच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये 
संबंधित खात्याकरिता अनुज्ञेय असलेले एकूण अर्थसहाय्य वितरणाची कार्यवाही करण्यात 
यावी. 

सदर योजनेंतर्गत वैयक्तिक व सामायिक खातेदारांकरिता प्रति पिक २ हेक्‍टरची मर्यादा 
स्वतंत्रपणे अनुज्ञेय करण्यात यावी. 

2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२७१७०६२६७६०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


x 


(4 


~~ 


Digitally signed by MAHENDRA SOPAN GHADGE 


प्रत, 


Cc 
ae 


०८ ANU A -0 


ron SG O&M 


DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, “AGRICULTURE 
AND ADF DEPARTMENT, 


2.5.4.20=9847eac29efa7aa62661b16d1619a1 bfafod99b23ec6836d8d 
498d0797965898, postalCode=400032, st=M: 


serialNumber=761BD1B7183B95814545ACE2DBF80778C68C7EE4EF4 
6BAA6EA9B8BD1F 4702642, MAHENDRA SOPAN GHADGE 
ite: 2024.09.27 17:08:24 +05'30' 


(महेंद्र घाडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 

मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

मा. उप मुख्यमंत्री तथा गृह मंत्री यांचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

मा. उप मुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री यांचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा. अध्यक्ष , महाराष्ट्र विधानसभा, यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

मा. मंत्री (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, मुंबई. 


<7 


<7 —f 


१०. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
११. मा. उपाध्यक्ष , महाराष्ट्र विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

१२. सर्व सन्माननीय विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य. 

१३. मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१४. अपर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र. ४५/ ४ओ 


१५. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१६. प्रधान सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१७. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१८.प्रधान सचिव (मदत व पुनर्वसन), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१९. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२०. संचालक, माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२१. महासंचालक माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२ . 

२२. आयुक्‍त कृषि, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२३. सर्व जिल्हाधिकारी . 

२४. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 

२५. सर्व संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२६. सर्व विभागीय कृषि सह संचालक. 

२७. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी. 

२८.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

२९. महालेखापाल महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 

३०. महालेखापाल महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा) मुंबई /नागपूर. 

३१. सर्व सहसचिव/उपसचिव/अवरसचिव/कार्यासन अधिकारी, (कृषि) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
32. वित्त विभाग, व्यय १/अर्थसंकल्प 93, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

३३. नियोजन विभाग (१४३१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

३४. निवड नस्ती (कार्यासन-४-ओ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


